राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत नांदेड - वाघाळा 
महानगरपालिका, नांदेड येथील गोदावरी नदी 
संवर्धन प्रस्तावास निधी वितरण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८३/आस्थापना - अ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक-०७ मार्च,२०२४ 
वाचा :- 


१) पर्यावरण विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक : ४ मार्च, २०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं.५ मधील क्र.(२) मध्ये नमूद “मागणी क्र.यु-४, 
३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) पर्यावरण प्रतिबंध (०२) (०७ राष्ट्रीय सरोवर 
संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)”या मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त 
देयक प्रलंबित नाही.” 


ऐवजी 
“Q) “मागणी क्र. यु - ४, ३४३५ परिस्थितीकी व पर्यावरण, १९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (०१) पर्यावरण 
संरक्षण, (०१) (०१) राज्य नदी संवर्धन योजना (कार्यक्रम) (३४३५ १३२९), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. असे वाचावे. 
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३०७१४४८४३९९०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM. 

S U R YA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND. 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473dF7e92873ee7ac8c2F7c49ac520 
e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B89460 
87EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


(सु.कि.निकम) 
सह सचिव ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 

. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त, नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका, जि. नांदेड. 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२०. 


A) 


Cc 
es 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८३/आस्थापना - अ 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२०. 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

१७. FAT परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई. 

१८. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

२०. रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


